प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक 
(सुक्म सिंचन) घटकाची सन 
२०१८-१९ मध्ये राज्यात 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 


अंमलबजावणीसाठी केंद्र 
हिळऱ्याचा रु.१७.४० कोटी निधी 
वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-३)/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: 30 ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ :- 
१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 5.९०.१८-१२/२०१८-३8-॥, दि.२० ऑगस्ट, २०१९ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र-प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१/१४-अ, 
दि.३० ऑगस्ट, २०१९ 
३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.७/कार्यासन-६, 
दि. १ ऑक्टोबर, २०१९. 


प्रस्तावना: 

सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) या घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये 
केंद्र राज्य हिळड्याचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. २० ऑगस्ट, २०१९ च्या पत्रान्वये, महाराष्ट्र राज्यासाठी 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी रु.१३५.७२ कोटी, अनुसूचित जातीसाठी रु.२०.८८ कोटी व अनुसूचित जमातीसाठी 
रु.१७.४० कोटी असा एकूण रु. १७४ कोटी एवढा निधी वितरीत केला होता. 


संदर्भाधीन दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेच्या प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजनेच्या 
सन २०१९-२० च्या रु.४८३.३३ कोटी रकमेच्या वार्षिक कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-३)/१४ओ 


केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.१७.४० कोटी 
निधी आयुक्त (कृषी) यांना बीडीएस प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय: 


न. 


प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाची अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी सन २०१९-२० या वर्षात अंमळजबजावणी करण्यासाठी केंद्र 
हिछ्याचा रु.१७.४० कोटी (अक्षरी रुपये सतरा कोटी चाळीस लाख wae) निधी बीडीएस 
प्रणाळीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० च्या मंजुर तरतुदीतून 


भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. टी ५ 
२४०१ पीक संवर्धन 
७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१)(२७) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६०%), (२४०१ A ६१९), 
३३ अर्थसहाय्य 


. सदर निधी फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च 


करण्यात यावा. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतुद त्याच क्षेत्रातील 
आदिवासी वैयक्तिक लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


, सदरचा निधी हा PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांना वितरीत होत असल्याची खातरजमा 


आयुक्त, कृषी यांनी करावी. 


. अनुदानाची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात यावी 
. केंद्र हिऱ्याच्या प्रमाणात राज्य हिऊ्याचा आवश्‍यक निधी जिल्हा विकास निधी मधून 


उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी 
करावी. 


. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रती थेंब 


अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन दि.३० ऑगस्ट, 
२०१९ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना, अर्टी व शर्ती तसेच राज्य शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. मंजूर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 


आयुक्‍त (कृषि), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राज्य नियंत्रक म्हणून 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-३)/१४ओ 


घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला निधी आहरीत व 
संवितरीत करण्याचे अधिकार कृषी आयुक्‍ताळय स्तरावर सहायक संचालक, लेखा- १, 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी, यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

९. केंद्र शासनाच्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
घटकाच्या मागदर्शक सूचनानूसार अनुज्ञेय प्रशासकीय खर्चाची रक्‍कम, मार्गदर्शक 
सूचनानुसार अनुज्ञेय बाबींवरच खर्च करण्यात यावी. 

qo. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि. १ एप्रिल, २०१९ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
व आयुक्त (कृषि) यांनी सदर शासन परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्याच्या अधिन 
तसेच आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.१ ऑक्टोबर, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०३०१६५२०४२७०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(३ 


प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (जलसंधारण व रोजगार हमी योजना), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) सचिव (ला.क्षेववि), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

११) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१२) सर्व संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


KIRAN N 
PATIL 2 
(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रायल, मुंबई- ३२. 
४) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
५) सचांलक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
७) मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१ (भाग-३)/१४ओ 


१३) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

१५) सर्व कृषी विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी अधिकारी/ 

१६) सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

१९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


20) संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

२१) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

२२) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी 

२३) लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

२४) उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
२५) सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
२६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


